राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ 
विद्यार्थीनीच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची 
काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २१ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ:- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक संकीर्ण १११७ / प्र.क्र.८०/ एस.एम.१, 
दिनांक ०५ मे, २०१७. 
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४, 
दिनांक १० मार्च, २०२२. 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक जिवायो-२०२१/प्र.क्र.४०/एसएम-४, 
दिनांक १३ मे, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

शालेय विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अलिकडील 
काळात शालेय विद्यार्थ्याच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने काही अनुचित घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे 
त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या बाबीची शासनस्तरावर गंभीर दखल घेण्यात येत आहे. वस्तुत: 
शालेय विद्यार्थ्यांच्या विशोषत: मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजनासंदर्भात शासनस्तरावरून वेळोवेळी आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सर्वतोपरी असल्याने, या उपाययोजनांशी तडजोड करता 
येणार नाही. अस्तित्त्वात असलेल्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच काही नवीन 
उपाययोजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
अ) शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :- 

i) शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित 
करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय आहे. 

॥) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिना 
कालावधीत शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविणे बंधनकारक राहील. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांच्या संदर्भात योग्य ती 
कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द 
करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल. 

iii) शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले 
नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करावी. संदर्भ क्र. ३ येथील 
शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४ 


मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या 
घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ५ 
टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य 
तितक्‍या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. 


iv) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे 


फुटेज तपासणे देखील आवश्‍यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून 
आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व 
सर्वसाधारणपणे झाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान 
तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्‍यक राहील. याबाबत शाळेमध्ये कंट्रोल रुम असावी. 
मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी 
आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील. 


ब) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी :- 


i) शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना काळजी घेणे व कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे यासाठी देखील उपाययोजना करणे आवऱयक आहे. 


i) नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या 
जातात जसे - सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल-बसचे चालक, इ. बाबतीत संबंधित 
व्यक्‍तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे. 
यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून 
घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्‍तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार 
माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी. 


ii) शाळांमध्ये बाह्यस्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा 
वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात यावी. 


क) तक्रार पेटी :- 
) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील 


ष्र 


सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत संदर्भ क्र. १ 
येथीळ शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शाळा 
व्यवस्थापन / क्षेत्रीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार पेटी 
उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सदर 
परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि या तक्रार पेटींचा वापर सर्व 
शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी होणेदेखील तितकेच आवश्‍यक आहे. 


सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात संदर्भ 

क्र. १ येथील परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या 
मुख्याध्यापकास Aleta: जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास 
मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४ 


ड) सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे अनुपालन :- 


शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरांवर संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकान्वये या समितीने करावयाची कार्य 
तपज्लीलवारपणे नमूद करण्यात आली आहेत. राज्यात प्रत्येक स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या 
समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेली कार्ये विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्‍यक आहे. याबाबतचा आढावा 
विशेषत्वाने विद्यार्थी सुरक्षेच्या संदर्भात घेणे महत्वपूर्ण आहे. 


इ) विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे प्रस्तावित गठन :- 


) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विशोषत: लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार अधूनमधून 
घडताना आढळून येतात. समाजाचा sea घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संवेदनशील 
स्वरूपाचा असतो व अज्ञा घटनांचे विपरित परिणाम विद्यार्थी, त्यांचे कुटूंबीय व संपूर्ण समाजावर 
देखील होत असतो. SM अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्‍यक आहे. 

॥) ज्याप्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैगिंक छळाबाबतच्या तक्रारींच्या 
अनुषंगाने POSH Act २०१३ या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना 
करण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रकारे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणी अज्ञा उपाययोजना होणे 
आवश्यक आहे. यासाठी शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन शिक्षणाधिकारी 
यांच्यास्तरावरुन एक आठवड्यात करावे. अज्ञी समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करुन 
त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल. 


फ) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती :- 


i) उपरोल्लेखित अ, ब, क व ड येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा 
घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती गठित करण्यास मान्यता 


प्रदान करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र अधिकारी समितीतील 
पदनाम 
foo. १, । आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 
०२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई सदस्य 
०३. संचालक, राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, सदस्य 
पुणे 
०४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) सदस्य 
०५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) सदस्य 
०६. आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शाळेय शिक्षण सदस्य 
विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधीळ दोन महिला 
अधिकारी 
०७. । सहसंचालक (प्रशासन), आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालय सदस्य सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४ 


२. 


i) उपरोक्त अ, ब, क व ड येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा ठराविक कालावधीत 
आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. गट शिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) यांनी 
अनुक्रमे महिन्यातून एकदा व दोन महिन्यातून एकदा या उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी 
आवर्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय 
विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीस सादर करावा. 


॥) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीने तीन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय 
उपरोक्त उपायायोजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाळ शासनास 
वेळोवेळी सादर करावा. याबाबतची जबाबदारी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची 
राहील. 


शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन / 


संस्था/मुख्याध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी 
यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निर्दशनास आल्यास, 
संबंधित व्यक्‍ती/संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील. 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०८२११५१४३४५८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAMOD ABAJI PATIL 

p RA M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL, 
EDUCATION AND SPORT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4a3b99d57d257e955ed34ca5 1db1f3c521002555e05c4 
55e86fal1c9c82a1d82b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=68D5A8ABFFDD75CBA24301AA39C1 2B40983F3 
04D7267796A32B42D4D558F 1A1F, cn=PRAMOD ABAJI PATIL 
Date: 2024.08.21 15:35:31 +05'30' 


(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र, मुंबई. 

६. मा. सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
८. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व मा. विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य विधानमंडळ, मुंबई. 

११. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. आयुकत (शिक्षण), महाराष्ट्र, पुणे. 

१४.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी.-४ 


१५. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 

१६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१७. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१८. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

१९. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक). 

२०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


